सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन 
अदा करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १३ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ,नवी मुंबई यांचे दि.०८.०४.२०२२ चे पत्र, 
३. महिला व बाल विकास विभाग,झासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२२ / प्र.क्र८५ /का ७ अ, 
दि.२३.०५.२०२२. 
शासन निर्णय :- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास 
सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक- 
एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष (2234293), (२२३६२१४६), (२२३६२१५५), व (२२३६-२१६४) अंतर्गत एकात्मिक 
बाळ विकास सेवा योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतनाकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक- २ मधील लेखशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्रमांक-४ प्रमाणे एकूण रुपये १३१.४९ (रुपये एकशे 
एकतीस कोटी एकोणपन्नास लाख wad )इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास या झासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र लेखाशिर्ष व बाब 00... ale 
( 2022-23) वितरण 
| a) २ ३ | ok 

| २२३६, पोषण आहार 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 

प्रकल्प, 

(०८) (०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 

(केंद्र हिस्सा २५%) (कार्यक्रम) (२२३६२१३७), २०.८६ ८.७९ 

०१ वेतन 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 


अ.क्र लेखाशिर्ष व बाब ah aes 
( 2022-23) वितरण 
a २ २ | ok 
2 (०८) (०९) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(राज्य हिस्सा ७५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१४६), 
०१ वेतन ६२.५८ २८.३७ 
३ (००)(०४) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
(केंद्र हिस्सा २५%)(कार्यक्रम) (२२३६२१५५), ५५.९५ २३.५८ 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 
४ (००)(०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व 
२६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवेसाठी जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान 
राज्य हिस्सा ७५% (२२३६-२१६४), १६७.८५ ७०.७५ 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) 
केंद्र हिस्सा ७६.८१ ३२.३७ 
राज्य हिस्सा २३०.४३ ९९.१२ 
एकूण ३०७.२४ १३१.४९ 


२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील 
बाबींची, केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. केंद्र शासनाकडून मंजूर APIP नुसार केंद्र हिछयाचा निधी पूर्णपणे प्राप्त करुन घेणे तसेच, सन 
२०२०-२१ मध्ये झालेल्या खर्चाप्रमाणे केंद्र हिश्‍श्‍्याचा निधी प्राप्त करुन घेण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३९/ व्यय-६, दिनांक १९.०५.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२२/प्र.क्र.८५/का-७अ 


& 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥॥0/89॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६१३१०४६४७३७३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
SOCIAL JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


‘Maharasht 
D ) 2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206 
F RA 4298 1aab126657128d7cad 
idonym=36074046D5D0EC58690ED9543F4B 


AEEBIDFB9SCA, 
INumber=778B75C2C14BADBE6832D77601 
(CF425AA7979B907650965C83919DBA7DC458C7, 
SUNIL DEORAO SARDAR 
2022.06.13 17:04:32 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 


२. महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 


र्‌. 


. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो. 


नवी मुंबई मार्फत), 


. सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास(आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत), 

. कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 


कक्ष अधिकारी (का.४),, महिला व बाल विकास fours, Aas, Fag, 


१०.निवड नस्ती-का-७ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


